अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “अपर 
संचालक, गट -अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२३ 
(दिनांक ०१/०१/२०२२ ते दिनांक ३१/१२/२०२२) 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-१०२३/प्र.क्र. ७७/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० ऑक्टोबर 2023 


संदर्भः- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही - २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक 

२१/०६/२०२१. 

2) नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्र. पदोनि ११२०/प्र.क्र.४२/का.१४२७, दिनांक 
०३/१०/२०२२ 

3) नियोजन विभाग, शासन आदेठा क्र. पदोनि ११२०/प्र.क्र.५२/का.१४२७, दिनांक 
१७/१०/२०२२ 

४ नियोजन विभाग, शासन आदेडा क्र. पदोनि ११२२/प्र.क्र.५२/का.१४२७, दिनांक 
३०/१२/२०२२ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “अपर संचालक, गट -अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
०१/०१/२०२३ रोजीची (दिनांक ०१/०१/२०२२ ते दिनांक ३१/१२/२०२२ या कालावधीची) तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट - अ” नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर 


ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


2. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४/०८/२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्रमांक: बीसीसी- 
२०१७/प्र.क्र.३१२१/१६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने 
पदोन्न्तीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात 
यावीत se सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर सूचना विचारात घेऊन “अपर संचालक, गट-अ” 
संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात “अपर संचालक, 
गट-अ” पदावर पदोन्नती देण्यात आळेली आहे. त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर “अपर 


संचालक, गट-अ” यांच्या सदर ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा होऊ शकते. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१०२३/प्र.क्र. ७७/का.१४२७ 
३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “ अपर संचालक,गट-अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२३ 
रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची संदर्भातील काही वास्तविक चुका, त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास त्याबाबत 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी निवेदन या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या कालावधीत संचालक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना सादर करावे. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी प्राप्त 
झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेख्यावरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह 


निवेदन यथाशीघ्र शासनास पाठवावीत. 

४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी हे परिपत्रक व सोबतची अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेऊन “अपर संचालक, गट-अ” संवर्गातील संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत 


अभिलेख्यावर ठेवावी. 


पर महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन परिपत्रक 


उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१०१४३३११७०१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


BALASO ly sgn BALASO BABURAO 


DN: CN = BALASO BABURAO 


BABURAO GAIKWAD, C = IN, S = Maharashtra, 0 


= GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


GA | KWA D OU = PLANNING DEPARTMENT 


Date: 2023.10.10 14:42:01 +05'30' 
(बा.बा.गायकवाड) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 


(१ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
- यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यासोबतच्या परिशिष्ट-अ सह अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे. 
(२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-९०२३/प्र.क्र.७७/का.९१४२७, दिनांक १०/१०/२०२३ सोबतचे परिशिष्ट-अ अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
अपर संचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १/१/२०२३ (दिनांक १/१/२०२२ ते दिनांक ३१/१२/२०२२) रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


निवन नियम ३ (२) 
BY शासकीय (अ) संवर्गात 
अ.क्र. (ब) नुसार चचा याचे नियुक्तीचा मार्ग" जन्म दिनांक प्रवर्ग ज्येष्ठतेचा दिनांक | सेवानिवृत्तीचा दिनांक शेरा 
; ऱ्याचे नांव प्रत्यक्ष रुजू 
ज्येष्ठता क्रमांक दिनांक 
दिनांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) 
g g श्री.दि.स.राजूरकर प ०९-०४-६७ खुला ०३-१०-२२ ०३-१०-२२ ३०-०४-२५ 
२ २ श्री.पु.हि.भगुरकर प ३०/०८/१९६५ खुला ३०-१२-२२ ३०-१२-२२ ३१-०८-२३ 


4 प - पदोन्नती 


